केळ्याची जीवन गाथा 











केळ्याची जीवन गाथा 





मराठी अनुवाद: सुश ल मेन्सन 


विषय सूची 


केळी काय आहेत? 
केळ्यांची भूमी 
केळ्यांची शेती 
जुनी केळी आणि नवी केळी 
केळ्यांचे प्रकार 
नव्या जगातील केळी 
केळ्यांचा पहिला उद्योग 
बाजारावर ताबा 
शेतातून सुपरमार्केट 
लुस होत असलेल्या प्रजाती 
केळी आणि पर्यावरण 
केळ्याचे भवितव्य 





केळी काय आहेत? 


केळे हे जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय 
फळ आहे. तांदूळ, गहू आणि बटाटा 

यांच्यानंतर जगात केळे हेच सर्वाधिक 
प्रमाणात खाल्ले जाते. उष्णकटिबंध 
प्रदेशात राहाणारे काही लोक तर जेवणात 
बहतेकवेळा केळे खातात. केळ्यांची 
नॉजक रोपे फक्त कटिबंधीय प्रदेशातच 
उगवतात उत्तर अमेरिकेच्या 
सपरमार्केटमध्ये पोहोचवण्यासाठी 
केळ्यांना शीतकरण सविधा असलेल्या 
मोठमोठया जहाजांतन निर्यात केले जाते 
त्यांना रीफर असे म्हणतात. केळ्याचा 
खल्या बाजारात मोठया प्रमाणावर 
व्यापार होतो 





कह! 7 ०4९) ९४५ ५८.५७: 





जक! 





केळ्याचे वैज्ञानिक नाव आहे, मसा 
सेपिण्टिसमा जगात आढळणाऱ्या साऱ्या 
वनस्पतींमध्ये केळ्याचे रोप सर्वात मोठे 
असते. याच्या झाडाचा टेठ लांबलांब 
हिरव्या पानांनी बनलेला असतो. ही 
पाने एकमेकांभोवती लपेटलेली असतात 
याच्या रोपांची उंची 15 ते 30 फट 
असते. माणसाने या रोपांचे रक्षण केले 
नसते तर केळ्याची रोपे कदाचित नष्ट 
झाली असती कारण ही रोपे रोगांपासन 
स्वसंरक्षण करू शकत नाहीत. शेतकरी 
आणि वैज्ञानिकांना ही चिंता आहे की 
कधीतरी एखाद्या महामारीने जगातील 
केळ्यांची पिके समूळ नाश पावतील. 


[| 0 0| 


७044 
ढी 1 रर | 





र स्वा २ ९0ना १ १ त्व २१२५१३२ २१वि २ वा नत.“ 


जगात केळ्याच्या 500 पेक्षा जास्त प्रजाती 
आहेत. उत्तर अमेरिकेत आणि यरोपात 
मिलशन्न केळे सर्वाधिक लोकप्रिय आहे 
त्याला कॅव्हेंडिश प्रजाती म्हटले जाते 
केव्हेंडिश केळ्याच्या सालीचा रंग चमकदार 
पिवळा असतो. मध्य अमेरिका आणि 
कॅरेबियन देशांत त्यांची शेती केली जाते. या 
शेतांना प्लाटेशन म्हणतात. ते मोठमोठ्या 
जमिनींवर पसरलेत्रे असतात. त्यावर हजारो 
लोक काम करतात. जगातील 50 कोटींपेक्षा 
जास्त लोक उदरनिर्वाहासाठी केळ्यांच्या 
व्यापारावर अवलंबून आहेत. 







झाडांवर केळ्यांचे मोठमोठे घड डीड लागतात. 
विक्री करताना हे घड तोडून त्यांचे लहान 
गुच्छ बनवतात. 


॥ एका केळ्याला फिंगर असे म्हणतात. 





बाजारात चार ते सहा केळ्यांचे गच्छ दिसतात 
त्यांना क्लस्टर असे म्हणतात 


झाडावर दहा ते वीस केळ्यांचा घड लागतो 
त्याला &5 असे म्हणतात. एका झाडाला असे 
सुमारे 15 हॅंड लागतात. 








ळं 


केळ्यांची भमी 


इतिहासकारांच्या मते, खाण्यायोग्य 
केळ्यांचे पीक उत्पादन सर्वात आधी 
मलय बेटांवर झाले. मलय बेटे प्रशांत 
महासागरातील बेटांचा एक मोठा समह 
असन आग्नेय आशियापासन 
ऑस्टेलियाच्या उत्तरेपर्यत पसरलेला 
आहे. ईसपर्व समारे 1000 वर्षापर्वी 
केळ्याची शेती उष्णकटिबंध प्रदेशातील 
इतर भागांतही पोहोचली, जसे हवाई, 
दक्षिण प्रशांत महासागरातील 
मार्क्वेसास बेटे. केळ्याची नवीन रोपे 
उगवणे सहजसोपे असते कारण 
त्यासाठी फक्त काही छोट्या रोपांची 
गरज असते. ही रोपे मोठ्या रोपांच्या 
अवतीभवती  उगवल्रेत्ली असतात 
आग्नेय आशियातन आफ्रिकेच्या पर्व 
किनाऱ्यावरून प्रवास करताना व्यापारी 
तेथील लोकांना केळ्यांची आणि अशा 
लहान रोपांचा विक्री करत. 


७-----:::.-.-:.... आणा 
&॥ सर्वात मोठे दहा केळी उत्पादक 

१ सध्याचे केळी उत्पादन क्षेत्र 
। हह केळी उत्पादनाचे सुरुवातीचे क्षेत्र 


---२_-->><>>- पपया 


उत्पादक 


जगात प्रतिवर्षी समारे 2.8 कोटी 
टन केळ्यांचे उत्पादन होते 
यांच्यापैकी  बहतांशी केळ्यांची 
विक्री स्थानिक बाजारपेठेतच होते. 
जगात सर्वात जास्त केळी भारत, 
ब्राझील, चीन, इक्वेडोरे आणि 
फिलत्रिपीन्स या देशांत पिकतात 
याशिवाय व्हनेझएला, होंडरस 
आणि पनामा येथेही केळ्याचे 
उत्पादन मोठया प्रमाणावर होते. 
आफ्रिकेत केळ्यांची मोठी शेते 
कॅमेरून आणि खंडाच्या वायव्येला 
असलेले देश, जसे आयव्हरी 
कोस्ट, येथे आढळतात. 





असे म्हणतात की सरुवातीला केळ्यांची शेती मलय बेटांवर झाली. 
पण आज अनेक उष्णकटिंबधीय प्रदेशात केळ्याचे पीक घेतले जाते. 


निर्यातदार 























जगातील एकण केळी न 
फक्त 20% एवठीच निर्यात केली जातात 
किंवा इतर देशांना विकली जातात. 
जगात निर्यात होणाऱ्या एकण 
केळ्यांच्या 66% केळी दक्षिण अमेरिकेत 
उत्पादीत होतात. केळ्याचे प्रमख 
उत्पादक देश आहेत, कोलंबिया 
इक्वेडोरे आणि कोस्टारिका. हे देश 
आपल्या केळ्यांची निर्यात अमेरिका, 
कॅनडा आणि काही आशियायी देशांना 
करतात. निर्यात होणाऱ्या केळ्यांच्या 
समारे 27% केळी आग्नेय आशियातन 
तेर समारे 7% केळी आफ्रिकेतन निर्यात 
होताते. केळ्यांची शेती फ्लोरिडाच्या 
लहान लहान शेतांमध्येही होते. पण फार 
ला प्रमाणावर त्यांची निर्यात होत 
नाही. 


केळ्यांची शेते 


केळी दोन प्रकारच्या शेतांमध्ये उगवतात 
छोटी छोटी शेते बहतांशी एक व्यक्ती 
किवा कटंबाद्वारे 
कसली जातात. बरीचशी छोटी 
शेते पाच हेक्‍टर (समारे 12 र्क 
एकर) किवा त्यापेक्षा कमी 
क्षेत्रफळाची असतात. यांतील 
बहतेक पिके स्थानिक 
बाजारातच विकली जातात 

शी छोटी शेते प्रामख्याने 
कॅरेबियन बेटांमध्ये आढळतात 
विशेषतः: विंडवार्ड बेटांच्या समहात. यात 
मार्टिनिक, सेंट ल्यसीया, बाबोडोस, सेंट 
व्हिन्सेंट आणि ग्रॅनेडा ही बेटे आहेत. 
याशिवाय, केळ्यांची विशाल शेते - केळे हे ओमान देशाचे प्रमख पीक 
प्लांटेशन - ही अमेरिकी फळ कंपन्यांची ६ आहे 
मक्तेदारी आहे. या शेतांवर हजारो मजूर ; - 
काम करतात. यात पिकणारी केळौ क भक वी हळू, ४ आ. ........ 
जगभरातील अनेक देशांत निर्यात केली १%५५...”> य ळल ह. णी 7 
जातात. व. ी शः र” कि क 





मध्य आशियाच्या ओमानमधीतल्र एका र 
केळ्याच्या शेतावर काम करणारा 
कर्मचारी रोपांची देखभाल करत आहे. डा 











र 


के 


केळ्यांची शेती 


केळ्यांचे उत्पादन प्रामख्याने उष्णकटिबंध प्रदेशात, म्हणजे 
विषववत्ताच्या लगत असलेल्या उत्तर व दक्षिण भागात होते 
उबदार हवामान आणि मबलक पाणी या गोष्टी केळ्याच्या 
पिकाच्या वाढीसाठी आणि आरोग्यासाठी फत्रदायी असतात 
थंड हवामानात केळ्याच्या रोपटयातरा फळे लागत नाहीत 
आणि त्याच्या पानांचेही नकसान होते. पाने नष्ट झाली की 
तस्त उन्हापासन केळ्याच्या फळांचे रक्षण होत नाही 
वाऱ्यामळेही केळ्याच्या पिकाला धोका पोहोचतो. वाऱ्याच्या 
झळकांमळे केळ्याच्या नाजक पानांना भेगा पडतात आणि 
वैगवान वाऱ्यामुळे त्याचे झाड ब. कीव 

मळापासून उखडले जाते. अनेकदा तर व 
केळ्याची संपर्ण बागच नष्ट होते > अर 


केळ्याची वाढ पाण्याचा निचरा 
होणाऱ्या सपीक मातीत चांगली होते 
पाणी धरून ठेवणाऱ्या मातीत केळी 
नीट वाढत नाहीत कारण पाण्यामळे 
केळ्याची मळे कजतात. खडकाळ 
माती आणि ज्वाल्लामखीची राख हे 
केळ्याच्या  वाठीसाठी _। अनकल 
असतात कारण त्यांच्यातून पाणी 
सहजपणे खोलवर मरते आणि 
झाडाची मळे सरक्षित राहातात 


केळ्याची पाने 12 फट वा चार मीटर 
एवढी लांब वाढ शकतात. ही पाने थेट 
मातीतन निघतात आणि एकमेकांभोवती 
घट्ट ल्रपेटलेली असतात. यापासनच 
झाडाचे खोड बनते. रोप लावल्यावर दोन 
महिन्यांनी जांभळ्या रंगाच्या 
मोठयामोठया कळ्या खोडाच्या एका 
बाजने बाहेर निघतात. त्या वाढन जाड 
होतात आणि लटकत राहातात. मग या 
कळ्यांमध्न जांभळी फत्रे उमलतात 
यातील काही फत्रे वाढन केळ्याची फळे 
बनतात 





शेतकरी केळ्याच्या रोपात्रा बांबच्या लांब 
दांडयांचा आधार देतात. यामळे वेगवान वारे 
आणि फळांच्या भारामळे रोप वाकत नाही. ते 
रोपांना नियमित पाणी आणि खत देतात 
किटक आणि रोगांपास्न बचाव करण्यासाठी 
त्यांच्यावर नियमितपणे किटकनाशक 
फवारतात. किडे आणि पक्ष्यांपासन रक्षण 
करण्यासाठी फळांना प्त्लास्टिकच्या मोठया 
पिशव्यांनी झाकतात. प्लास्टिक पारदर्शक 
असल्यामळे सर्यप्रकाश रोपांपर्यंत पोहोचतो 
आणि फळांच्या विकासात अडथळा येत नाही 
रोप त्रावल्यानंतर आठ-दहा महिन्यांत झाड 
पर्ण विकसित होते आणि त्याची फळे पक्व 
होतात. यामळे ज्या देशांमध्ये चक्रिवादळे किंवा 
इतर वादळे जास्त प्रमाणात येतात, तिथे 
केळ्यांची शेती करणे सोयीचे ठरते. कारण 
केळ्यांचे पीक कमी काळात तयार होते आणि 
वादळाआधी लोकांच्या अन्नाची पर्तता होते 


निर्यात केली जाणारी केळी कच्ची असतानाच 
तोडतात. यामळे प्रवासादरम्यान ती खराब होत 
नाहीत. केळी झाडावरच पिकली तर त्यांचे 
साल फाटू लागते. पण त्यांना पूर्ण 
पिकण्याआधीच तोडले तर ते व्यवस्थित 
पिकतात आणि त्यांची 
चवही उत्तम लागते. 

















जुनी केळी आणि नवी केळी 


केळ्याच्या रोपाचा बंधा जाडजड असतो 
त्याला रायझोळ म्हणतात. तो जमिनीखाली 
उगवतो. या  बंध्यावर बटाट्यावरील 
डोळ्यांसारखे दिसणारी अनेक लहान छिद्रे 


असतात. त्यांततन कोंब फटन जमिनीवर 
येतात. कोंबाना शोण्क म्हणतात. मख्य 
झाडाला जनक म्हणतात. शोषकांना अतलगी 
आणि नाती म्हणतात. केळ्याच्या पिकांची 
कापणी करतात तेव्हा शेतकरी सर्वात निरोगी 
लहान रोपे सोडून इतर सर्व रोपे कापून 
टाकतात. 

















बहतांशी रोपे परागीकरण पद्धतीने नवीन 
रोंपांना जन्म देतात. यात रोपांच्या नर 
भागाचे मादी भागाशी मीलन होते. नवीन रोपे 
जनक रोपांच्या कतलरमापासन तयार करतात. 
या पद्धतीला  व्हेजिटेटिव्ह  प्रपोगेशन 
म्हणतात. रोपांच्या मळांशी असलेले रायझोम 
किवा शोषक यांचे केलम करून केळ्याच्या 
रोपांचा वंश पठे वाढवतात. या कत्रमांतन 
उगवलेल्या रोपांना क्लोन म्हणतात. कारण ते 
हुबेहूब जनक रोपांसारखे असतात. जंगलात 
कैळ्याच्या रोपांचे परागीकरण स्वत हून होते 
त्यामळे जंगली केळी कडवट असतात आणि 
त्यांच्यात कडवट बिया असतात. त्यामळे ती 
केळी खाण्यायोग्य नसतात 


काही वैज्ञानिकांच्या मते, मिष्टान्न 
केळे शेवटी नामशेष होणार आहे 
जनक रोपापासन जे कोंब फटतात 
त्यांचे जनक हुबेहूब जनक 
रोपांसारखे असतात. अस्तित्व 
टिकन राहाण्यासाठी सर्व रोपे 
आणि प्राण्यांमध्ये विविध जनकांचे 
श्रण असते. हुबेहूब समान 
जनके असलेले क्लीन हे जनक 
रोपापेक्षा कमजोर असतात. कारण 
ती एकसमान जनकांपासन निर्माण 
झालेली असतात. समान जनुके 
असलेली क्लोन रोपे किड आणि 
रोगांना सहज बळी पडतात. त्यांची 
प्रतिकारशक्ती कमी असते. 
शेतकऱ्यांना चिंता वाटते की एक 
दिवस केळ्यांची सारी शेते नष्ट 
होतील आणि नवीन रोपे 
उगवण्यासाठी काहीच शिल्लक 
राहाणार नाही. 


2102025021271122722-2>322-... ०३८... मळ 


> 


ह$ 39 


01. 
| 


ह. 


. 


व 


वी 
०... 


क 
ी 
> 


0. अळा 








जरी सर्व केळी हुबेहूब जनक 
रोपांसारखी असली तेरी काही वेळा 
अनपेक्षितपणे थोडे वेगळे गण 
असलेली केळीही उगवतात. हे 
निसर्गत:च घडून येते. वैज्ञानिक 
आणि शेतकरी यांचा यात काहीही 
सहभाग नसतो. या प्रक्रियेस 
स्पोटींग म्हणतात आणि तयार 
झालेल्या केळ्याच्या नव्या 
प्रजातीला म्यटेशन म्हणतात 
पनरुत्पाटीत होताना किवा 
पर्यावरणीय कारणांमळे केळ्याच्या 
जनकात कामयचे बदल होतात 
तेव्हा म्यटेशन होते 


अँ? कवक. 
टा 


केळ्यांचे प्रकार 


-» 












र 
क 






आज जगात केळ्यांच्या 500 
पेक्षा जास्त प्रजाती आहेत. प्रत्येक 
प्रजाती विशेष प्रकारच्या मातीत आणि 
हवामानात वाढते. जगभरात दरवर्षी 
उत्पादीत होणाऱ्या केळ्यांमध्ये 
लोकप्रिय कॅव्हेंडीश प्रजाती किवा 
मिलषन्न केळी यांचा वाटा फक्त 15% 
आहे. बहतांश केळी  भाजीवर्गात 
मोडणाऱ्या” प्रजाती आहेत किंवा 
केळ्याशी साधर्म्य असलेल्या आणि 
विपुल प्रमाणात स्टार्च असलेल्या 
प्नंटेन प्रजाती आहेत. या दोन्ही 
प्रजाती त्यांच्या उत्पादक देशांमध्ये 
अन्नाचा प्रमुख भाग आहेत. 


केव्हेंडिश केळी ही उत्तर अमेरिकेत सर्वाधिक 
प्रमाणात आयात केल्ली जातात. पिवळ्या रंगाची 
ही केळी सर्वात आधी दक्षिण चीनमध्ये 1826 
साली उगवण्यात आली होती. याच्या पर्वी 
सगळी केळी हिरव्या किवा लाल रंगाची असत 
पिवळ्या प्रजातीचा शोध कार्ल्स टेनफेयर या 
रोपांच्या संग्रहकाने लावला. त्याने काही 

केळ्यांची रोपे त्याच्या इंग्लंडमधील एका 
मित्राकडे पाठवली. या मित्राने ती डेव्हॉनशायर 
प्राताच्या सरदाराकडे पाठवली. 


सरदाराने ही केळी आपल्या बागेत उगवल्लरी आणि त्यांना 
आपल्या कटंबाचे, कॅव्हेंडिश, हे नाव बहात्र केले. 1850 
साली जान विल्यम्स या रित्रेच्चन पाट्रीने ही रोपे दक्षिण 
प्रशांत महासागरातील सामोआ, फिजी आणि इतर बेटांवर 
नेली. पढील 20 वर्षातच, केव्हेंडीश केळी कॅरेबियन बेटावर 
उगवण्यास सरुवात झाली 


हवार्ड लाल केळी उत्तर अमेरिकेत अतिशय त्रोकप्रिय आहेत. 
त्यांची साल लराल्-तपकिरी रंगाची आणि फळ पिवळ्या रंगाचे 
आणि मत्ईसारखे असते. हवाईच्या या केळ्यांना इंज्यो, 
क्युबन रेड किवा मोराळे केळे असेही म्हणतात. 





फिंगर किवा ४गर केळी खप 
लहान असतात. ती फक्त तीन 
इंच किवा आठ सेंटीमीटर 
एवढीच लांब वाटतात. त्यांच्या 
गोड, मधर चवीमळेच त्यांना हे 
नाव मिळाले आहे 


अफ्न केळी ही कॅव्हेंडिश केळ्यांच्या 

शि: ९ तुलनेत लहान असतात. ती 
| आयताकार असतात. 

त्यांची फळे सोनेरी पिवळ्या रंगाची 

असतात आणि चव सफरचंदासारखी 

असते. 





प्ल््टेन प्रामख्याने भाजी 


बनवण्यासाठी वापरतात. ती 
केळ्यांच्याच नातलगांपैकी असन 
कॅव्हेंडिश  प्रजातीपेक्षा 


असतात. त्यांचे सात चमकदार 
हिरव्या रंगाचे असते. पर्ण 
पिकल्यानंतर त्यांना तसेच खाता 
येते. साल काळे पडल्यावर त्यांची 
फळे चवीला गोड लागतात. 





नव्या जगातील केळी 


केळ्यांची शेती आपल्या मूळ स्थानाकडून 
इतर कटिबंध प्रदेशात पसरत गेलरी. ई.स. 
600 च्या मध्यापर्यंत अरब व्यापाऱ्यांनी 
केळ्यांची रोपे आखाती देशांमध्ये आणली. 
तिथे त्यांची शेती यशस्वी ठरली. त्यांनी 
केळी आफ्रिकेच्या पश्चिम किनार्‍्यावरही 
नेली. तेथील उष्ण कटिबंधीय हवामानात 
त्यांची वाढ जोमाने झाली. 


वसाहती आणि धर्मप्रचारक 


1482 साली पोर्तगीज वसाहतवाद्ांना 
आफ्रिकेतील केळ्यांच्या शेतीची ओळख 
झाली. सध्या हे भाग सिएरा लिओन, 
लायबेरीया आणि गॅबिया म्हणून ओळखले 


पोर्तगीजांनी तेथील. परिपक्व रोपे 
आफ्रिकेच्या वायव्य किनाऱ्यानजिक 
असलेल्या त्यांच्या कॅनरी बेटांवरील 
वसाहतीत आणली. त्यांनी केळी 
यरोपच्या बाजारातही आणली. तिथे 
त्यांची चांगली विक्री झाली. ई.स 
1500 च्या समारास, यरोपीय 
वसाहतवाद्यांसोबत केळ्यांचे आगमन 
अमेरिका नावाच्या नव्या जगात झाले 
या वसाहतवाद्यांसोबत रिब्रेश्वन 
पाट्रीदेखील अमेरिकेत आले. तेथील 
मळ रहिवाशांना रित्रेिथचन धर्मात 

पोरेवर्तीत करून घ्यावे असा त्यांचा 


हेतू होता. 





जालाल. 





शोधांचे यग 


पंधरावे शतक हे यरोपीय देशांकरीता शोधांचे यग 
होते. लोक नवनव्या प्रदेशांच्या मोहिमा आखत 
आणि हे प्रदेश आपल्या राजाच्या राज्यात 
सामील करत. या नव्या प्रदेशांमध्ये बऱ्याचदा 
त्यांची ओळख ८१४ 





»//8.. 





| क्क ग .. 
111071. क -- 
क» ७७ ० 
“५. स 
य की वक्फ आ... 
720 ॥३१४- 
् वि ब "1 च च 
क 
1 क - -श 
९. ' 


त री ७ 3. 10. र 
५५ शै य 10 हिन ऱ त चा) र 


. 





»कापस, मद्य आणि सोने यरोप 









नवनव्या वनस्पतीशी आणि 
प्राण्यांशी होत असे. या 
प्रदेशांमध्ये ते सोबत आणलेली 
रोपे आणि प्राणी वसवत 
असत. सोळाव्या शतकात 
स्पॅनिश, फ्रेंच, पोर्तगीज, डच 
आणि ब्रिटीश वसाहतवाद्यांनी 
आफ्रिकेतील विविध भागांमध्ये, 
उत्तर व दक्षिण अमेरिकेसोबत 
वेस्ट इंडीज किवा सध्याची 
कॅरेबियन बेटे येथे आपल्या 
वसाहती स्थापन केल्या. ते 
मोठमोठ्या शेतांमध्ये पिके 
उगवत आणि पशपालन करत 
तेथील मळ रहिवाशांसोबत ते 
दागिने आणि इतर वस्तंचा 
व्यापार करत. तिथ्‌न मोठया 
प्रमाणावर अन्नधान्य, मसाले 























वा आफ्रिकेतील वसाहतोौंना 
पाठवते जात असे. तिथे 
त्यांची चांगली विक्री होत असे. 
काही वसाहतवादी असा 
व्यापार करून श्रीमंत झाले. 


> 


क य 








र पहिले केळे 


रित्रेचन पाद्री फ्रायर टासस द बरतंगा यांनी सर्वप्रथम केळे नव्या जगात आणले 
असे मानण्यात येते. त्यांनी ही केळी कॅनरी बेटांवरील पोर्तगीज वसाहतींमधन 
स्पॅनिश वसाहत सॅटो डॉमिंगो येथे आणली. सध्या हा प्रदेश डॉमिनियन 
रिपब्लिक म्हणून ओळखला जातो. द बरलंगाने 1516 साली नव्या जगात 
केळ्यांची शेती सरू केल्री. त्यानंतर कॅरेबियन आणि दक्षिण व मध्य अमेरिकेच्या 
सर्व युरोपीय वसाहतींमध्ये केळ्यांची शेती सुरू झाली. 





( पा्श्चवभमीवर) जमैकातील प्रथमच सरू झालेली केळ्यांची शेती. तिथे ग्रां मिचेल 
केळ्यांची शेती होत असे. परंत 1940 साल्री एका रोगामळे ही केळी नष्ट झाली 


1. 20-72). 
अ ०. 
कक क क्क 


ब्र ४-३... १ ह कॉ 


2 231.% २६. - ता 
10: :21/53 0180-54. 


१ क का नह क ल. 
२.४६४/५०7/%०0८-10000/ 2) .:21-- .& 


! ट- 
> :::: ह्य £2॥७/7*”१9:* 
१९५१-७1 2290021: । 
- 
* [ ह 





केळ्याचा त कीथ कोस्टा रिकाचा एक महत्त्वाचा 
ळ्याचा पहिला उद्योग मायनर कपर कीथ हा न्ययॉर्क शहराच्या व्यापारी बनला. त्याने आपला ड्या व्यापार 
1870 च्या आधी उत्तर अमेरिकेत केळे ब्रकलिन वाढवला आणि रेल्वेमार्गाने कोलंबियाला 


उपनगरातील एका श्रीमंत लाया 
हे फळ माहीत नव्हते. मॅसेच्युसेट्स लोकडाच्या व्यापाऱ्याचा मत्रगा होता. 1871 ळ्यांची निर्यात केली. 
राज्यातील केप कोड येथे राहाणारे 


साली, कीथ आपल्या काका आणि भावांकडे 

सागरी कसान लोरेंह्लो डओव्ह बेकर यांनी कोस्टा रिका देशात गेला. ते सगळे तिथे 

जमैका येथे केलेल्या टोऱ्यात त्यांची राजधानीचे ठिकाण ते समदटद्रकिनारा असा 
केळ्याशी प्रथमच ओळख झाली. बेकरने 






रेल्वेमाग तयार करण्याचे काम करत होते 1899 साली कीथने आपले 
तिथे कच्च्या ग्रास मिशेल प्रजातीची 1873 साल्री हे काम करणाऱ्या कामगारांना 
खायला मिळावे यासाठी कीथने 
रेल्वेमार्गाच्या टोन्ही बाजंना केळ्याची 
लागवड केली. त्यातला यात व्यापाराची संधी 
दिसली. उत्तर अमेरिकेत केळे खप लोकप्रिय 


केळी खरेदी केली आणि ती न्य॒ जर्सी 
येथे आणली. तिथे प्रत्येकी दोन 
डॉलरमध्ये ही केळी त्यांनी विकली. 
खरंतर ही किंमत महाग होती पण 








प्रतिस्पर्धी अंइय प्रेस्टन आणि 
लोरेन्हा डोव्ह बेकर यांच्यासोबत 
काम सरू केल्ले. कीथकडे मध्य 
अमेरिकेतील अनेक केळ्यांचे उद्योग 
आणि शेकडो मैत्र लांब रेल्वेमार्ग 









अमेरिकी लोकांना हे नवे फळ आवडले ठरले होते. दक्षिण अमेरिकेतही ते लोकप्रिय होते. बोस्टन फ्रूट कंपनी 
आणि त्याची मागणी वाढत गेली. होईल, असे कीथल्रा वाटले. कीथने कोस्टा कॅरेबियनमधीतलत केळ्यांचा व्यापार 

रिकातन शीतकरण व्यवस्था असलेल्या सांभाळत होती. त्यांच्याकडे जहाजांचा 

रेल्वेतन केळी दक्षिण अमेरिकेत मोठा ताफा होता. एकत्र येऊन त्यांनी 
1871 साली बेकरची भेट अँड्य पाठवण्यास सरुवात केली. 1890 साली 1899 साली यनायटेड फ्रट कपनी 
प्रेसट्न या फळ विक्रेत्याशी झाली रेल्वेमार्ग तयार झाला, तेव्हा त्याचा स्थापन केल्ली. यामळे त्यांना 
प्रेसटनने केळी अमेरिकेत आयात उपयोग प्रामुख्याने केळ्यांची वाहतूक केळ्याच्या व्यापाराचा एकाधिकार 
करण्यात रस दाखवला. 1885 करण्यासाठी झाला मिळाला. 


साली, बेकर आणि प्रेस्टन यांनी 
बोस्टन फ्रट कंपनी सरू केत्री. वेस्ट 
इंडीज येथील शेतांमध्ये केळ्यांचे 
उत्पादन घेण्याची जबाबदारी 
प्रेसटनने स्वीकारली. ही केळी 
जहाजाने बोस्टनत्ता आणिण्याची 
जबाबदारी बेकरने पार पाडली 
बोस्टन फ्रट कंपनीचा विस्तार होत 
गेला तसे न्ययारक आणि बोस्टन 
येथे केळ्यांची विक्री होऊ लागली. 





सरुवातीला केळ्यांच्या व्यापाऱ्यांना अनेक 
अडचणींना तोंड द्यावे लागले. केळी वेस्ट 
इंडीजमधन अमेरिकेत आणण्यात बराच वेळ लागत 
असे. या काळात केळी सडून जात. विसाव्या शतकाच्या 

सरुवातीस, तापमान नियंत्रक जहाजांचा शोध लागला 

त्यांमध्ये केळी शीत वातावरणात ठेवता येत. त्यामळे 
ती लवकर पिकत नसत. बोस्टन फ्रट कंपनीने सरू 
केलेल्या अशा जहाजांना ग्रेट व्हार्डट फ्लीट म्हणत. या 
जहाजांमळे उत्तर अमेरिकेत केळ्यांची आयात आणखी 
ड्या ही जहाजे यरोपातही केळ्यांची निर्यात करू 

ग 








बाजारावर ताबा 


1899 च्या अखेरीस, केळ्यांचा व्यापार 
प्रामख्याने यनायटेड फ्रट कंपनीच्या ताब्यात 
आला. अमेरिकेच्या मोठया भागात 
केळ्याची लोकप्रियता वाढ लत्रागली 
यनायटेड फ्रट कंपनीने मध्य अमेरिकत बरीच 
जमीन खरेदी केली आणि तेथे केळ्यांची 
शेती सरू केली. केळ्यांची वाढती मागणी 
पर्ण करण्यासाठी त्यांनी शीतकरण 
असलेल्या जहाजांच्या खरेदीमध्ये 
गंतवणक केली आणि साठवणक, पॅकींग 
यांसाठी मोठी गोदामे व कारखाने उभारले 
यनायटेड फ्रट कंपनीकरीता केळी उत्पादन 
करण्यासाठी मध्य अमेरिकेत अनेक शहरे 
वस लागली. कंपनीने या शहरांमध्ये 
हॉस्पीटल, शाळा, टेलिफोन आणि 

अशा सोयीसविधा निर्माण 


केल्या. यनायटेड फ्रट कंपनीचा विस्तार 
एवढा वाढला की तिने मध्य अमेरिकेतील 
सर्व लहान-मोठे केळी उत्पादक आपल्या 
ताब्यात आणले. 


1899 साली, जोसरेफ फेत्रिक्सा लका 
क्क्कारो आणि त्यांचा भागीदार साल्व्हॉडोर 
डीअंटोनी यांनी न्य॒ ऑर्लियन्स शहरात 

केळ्यांची आयात सरू केली. सरुवातीला 
यनायटेड फ्रट कंपनीला त्यांच्यापासन काही 
स्पर्धा जाणवली नाही. कारण वकक्‍्कारो 
बंधंचा व्यवसाय लहान स्वरुपात होता. या 
भावंडांनी होंडरस देशातील इटालियन फ्रट 
कंपनीसोबत व्यापारी संबंध प्रस्थापित 
केले. 1906 पर्यंत, वकक्‍्कारो यांनी 
होंडरसमधीतल 16 किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग 
आपल्या ताब्यात आणला. हा रेल्वेमार्ग ते 
केळी आणि इतर फळे देशांच्या इतर 
भागांत पाठवण्यासाठी वापरत. कालांतराने 
त्यांचा व्यवसाय वाढत गेला. 1968 साली 
त्यांना स्टॅंडर्ड फ्रट या नावाने ओळख 
लागले. स्टॅंडर्ड फ्रट ही यनायटेड फ्रट 
कंपनीची प्रमख प्रतिस्पर्धी बनेली 








य॒नायटेड फ्रट कंपनी आणि स्टॅण्डर्ड फ्रट या दोन्ही 
कपन्या मध्य अमेरिकेतील लोकाना आपल्या 
केळ्यांच्या शेतात काम करण्याकरीता भर्ती 
करत. त्यांनी भारतीय मजरांनाही या कामी 
भर्ती केले होते. हे मजर पनामा कातव्याचे 
काम करण्यास तेथे आले होते. पनामा कातल्रवा 
हा अटलांटिक महासागर आणि प्रशांत महसागर 
यांना जोडणारा कालवा आहे. या कातव्याचे 
काम पर्ण झाल्यावर, बऱ्याच मजुरांना प्रमख 
फ्रट॒ कंपन्यांनी भर्ती केले. पण तिथे काम 
करताना त्यांना वेतन तटपंजे मिळत असे 


यनायटेड फ्रट कंपनी आणि स्टॅण्डर्ड फ्रट या 

दोन्ही कंपन्यांचे मजरांच्या जीवनावर बरेच 
नियंत्रण होते. मजर यनायटेड फ्रट कंपनीला 
अत पल्फे म्हणजे ऑक्टोप्स असे म्हणत 
असत. 


याचे कारण कंपनी मजरांना ऑक्टोपसच्या 
बाहंसारखे वेगवेगळ्या प्रकारे जखड़न ठेवत 
मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेच्या सरकारला 
या दोन्ही कंपन्या आवश्यक वाटत होत्या 
कारण त्यांनी अनेक लोकांना काम दिले 
होते. या कंपन्यांना सरकारकडन करात सट 
आणि शेतीसाठी मोठमोठा जमीनजमला 
अशा इतर स॒विधाही मिळत. या कंपन्यांनी 
भरपर नफा कमावला पण केळ्यांची शेती 
होणाऱ्या त्या भमीला मात्र त्याचा फारसा 
फायदा होत नसे. मजरांना खप कमी 
मजूरी मिळत असे. पणे हा पैसा दुकाने 
हॉस्पीटल, शाळा यांच्या माध्यमातन पन्हा 
कंपन्यांकडेच जात असे. या दुकानांमध्ये 
स्थानिक ठउत्पादकांऐवजी  अमेरिकेतन 
आयात केल्रेला माल ठेवण्यात येत असे 


1940 साली शीतकरण यंत्र 
असल्रेलरे ट्रक आले. यात तापमान 
नियंत्रणासाठी  त्ााकडाचा भूसा 
आणि चारा वापरत आणि 
थंडपणासाठी पाणी आणि बर्फ 
वापरत. या काळात चोपदरी 
राजमार्ग बनल्यामळे केळ्यांची 
वाहतूक समुद्रकिनाऱ्यापासून दूर 
अंतरावरील ठिकाणांपर्यंत करता 
येऊ लागली. कालांतराने, ट्रक 
अधिक आधनिक बनत्रे आणि 
1970 पर्यंत, रेल्वे आणि 
जहाजांच्या तुलनेत ट्रकने केळ्यांची 
वाहतक जास्त प्रमाणात होऊ 
लागलो 





याच समारास, यनायटेड फ्रट कंपनीसमवेत 
अनेक फ्रट कंपन्यांनी मिळन एक महामंडळ 
>> बनवले, यनायटेड क्रंक आता या कंपनीचे नाव 
आहे, चिकिता ब्रॅस इंटरनॅशनत्त स्टॅण्डर्ड फ्रट 





1914 ते 1918 या काळात यरोपात पहिल्ले 
महायद्ध सरू झाले. त्यामळे दैंशादेशांमधील 
व्यापार ठप्प झाला. यनायटेड फ्रट कंपनीने 
आपल्ली 37 जहाजे यद्धासाठी मदत म्हणन 
दिली. त्यामळे ते केळी मोठया प्रमाणात 
निर्यात करू शकत्रे नाहीत. महायद्ध 
संपल्यावर आर्थिक मंदीने जगाला ग्रासले 
यद्धापर्वी असल्रेले स्रोत आणि आवश्यक 
वॅस्तंचा परवठा कमी झाला. केळे आता 
श्रीमत लोकांचे खाद्य झाले आणि त्याची 
मागणी कमी झाली. यनायटेड फ्रट कंपनीने 
मध्य अमेरिकेच्या अनेक मजरांना 
नोकरीतन काढन टाकले. केळी उत्पादकांना 
कंपनी जो मोबदला देत असे, तोसद्धा 
कंपनीने कमी केला. दुसऱ्या महायुद्ानंतर 
उत्तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेने उसळी 
खाल्ली. केळ्याच्या व्यापारासोबतच इतर 
उद्योगांचीही भरभराट झाली. केळ्याच्या 
शेतीसाठी दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेतील 
हजारो एकर जंगले कापून टाकण्यात आली. 


दुसऱ्या महायुद्धानंतर केळी उद्योजकांनी 
कॅरेबियनमर्धील जमेकासारख्या बेटांवर 
हॉटेल बांधली. त्यांनी कंपनीच्या 
जहाजांमध्ये प्रवाशांसाठी सखसोयीयक्त 
खोल्या बांधल्या. कंपन्यांनी उत्तर 
अमेरिकेत या जहाजांच्या जाहिराती 
प्रसिद्ध केल्या. यद्धानंतर लोकांच्या 
हातात पर्यटनासाठी बऱ्यापैकी पैसा 
खेळ लागला. या जहाजांचा वापर 
केळ्यांबरोबरच श्रीमंत प्रवाशांना उत्तर 
अमेरिकेतन बेटांवर नेण्या- 
आणण्यासाठीही होऊ लागला 


कंपनीला नंतर डोल कॉर्पोरेशनने खरेदी केले 





शेतातून सुपरमार्केट 


केळ्याच्या शेतीची मात्रकी 
मोठमोठया  फ्रटकंपन्यांकडे 
असते. या कंपन्या केळ्यांचे 
उत्पादन, कापणी, पॅकिंग 
आणि सपरमार्केटपर्यंत 
त्यांची वाहतक या प्रक्रियेचे 
पर्ण नियंत्रग करतात. केळी 
उत्पादनाचे बहतेक उद्योग 
मध्य अमेरिकेत आहेत. 
केळ्याच्या शेतीसाठी सुमारे 
10 ते 12 एकर जमीन 
एवढ्या मोठया क्षेत्राची गरज 
असते, . 


शेतीची देखभाल 


केळ्याच्या शेतीत 
किटकनाशक आणि खतांची 
फवारणी करतात. त्यामुळे 
केळ्यांचे आरोग्य चांगले 
राहाते. मजर रोपे खांबांना 
बांधतात,  ज्यामळे फळे 
पिकल्यावर रोपे वाकत 
नाही. केळ्याच्या शेतातील 
तण काढणे महत्त्वाचे असते 
कारण तण केळ्यांना 
आवश्यक असलेलत्रे पोष्टिक 
घटक स्वत:साठी वापरतात. 
काही शेतांमध्ये बदक 
सोडतात कारण ते तण 
खाऊन टाकतात. काहीवेळा 
मातीवर केळ्यांची सुकलेली 
पाने पसरवतात. त्या 
जागेवर तण उगवत नाहीत. 


इक्वेडोरमधील एका शेतातील मजर 
किडीपासन बचाव करण्यासाठी केळ्यांना 
प्लास्टीक पिशव्यांनी झाकत आहे 








तोडलेल्या केळ्यांचा घड डा स्वयंचलित तारेला अडकवतात. ही 
तार घडाला पॅकिगच्या स्थानी घेऊन जाते. 


शेतातील काम 


केळ्याच्या शेतीसाठी जमीन यंत्रांच्या मदतीने 
स्वच्छ करतात. मज्र हातांनीच केळ्यांच्या 
रोपांची लागवड करतात. कापणीच्या वेळी 
कटर म्हटला जाणारा मजर एका मोठया 
धारदार चाकने रोपे कापतो. त्याचा मदतनीस 
पडणाऱ्या रोपांना आधार देऊन पकडतो 
कापलेल्या रोपाचा बंधा त्याच्या खांद्यावर 
ठेवलेल्या उशीवर पडतो. यामळे मजराला 
कया होत नाही. मग कटर लहान शोषक 
यां कापन टाकतो. पण तो दोन 
सर्वात मोठी शोषक रोपटी, मअतगी आणि 
नातु. यांना कापत नाही. यांतनच केळ्याची 
नवीन झाडे उगवतात. मदतनीस खांद्यावर 
घेतलेल्या केळ्यांच्या घडाला स्वयंचलित 
तारेवर लटकवतो. या तारा सतत एका 
टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे सरकत असतात 
यामळे त्यांच्यावर अडकवल्रेत्रे केळ्याचे घड 
पॅकिगच्या ठिकाणी पोहोचतात. 





केळ्याच्या पिकांची 
कापणी वर्षभर होत 
असते. 


केळ्यांची पॅकिंग करण्यासाठी शेतातच प्लांट उभारतात. मजर घडातन 
केळी वेगळी करतात आणि चार ते सहा केळ्यांचे गच्छ बनवतात 
थंड पाण्यात या केळ्यांना ते स्वच्छ करतात. यामळे केळ्यांवरील 
बरीचशी रसायने निघन जातात. तसेच शेतातन आणलेली गरम केळी 
परेशी थंड होतात. मग निरीक्षक केळ्यांची गणवत्ता तपासतात आणि 

निर्यात करण्यायोग्य आहेत याची खात्री करून घेतात. भेगा 
असलेली, डाग पडलेली, फाटक्या सालींची केळी निर्यात करत नाहीत 

केळ्यांची तपासणी झाल्यावर, ती काळजीपर्वक खोक्यांमध्ये भरतात 
ह य प्रवासादरम्यान ती एकमेकांवर घासली जाऊन खराब होणार 
नाहीत. 


केळ्यांचे खोके मोठमोठया शीतकरण 
व्यवस्था असलेल्या जहाजांवर लादतात. 
डोळ आणि उतर माटे अशा केळ्यांच्या 
मोठया कंपन्या स्वत:च्या जहाजांतन 
केळी पाठवतात. या जहाजांमध्ये केळी 
एवढ्या थंड वातावरणात राहातात की ती 
पिकण्याची प्रक्रिया बंद होते. या 
पद्धतीला केळी निजक्णे असे म्हणतात. 
इच्छित ठिकाणी पोहोचल्यावर, जहाजांची 
तपासणी यी जाते आणि त्यात किटक, 
साप किवा इतर हानिकारक कीड 
नसल्याची खात्री केल्ली जाते. 
















तपासणी झाल्यावर केळ्यांना 
पिकण्याकरीता 3 ते 8 दिवस 
एका खास गोदामात ठेवतात. 
गोदामाचे तापमान जहाजांतील 
शीतकरण व्यवस्थेपेक्षा थोडेसे 
जास्त असते यामळे 
सपरमार्केटमध्ये पोहोचण्याआंधी 
केळी थोडीशी पिक लागतात 
पिकण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी 
म्हणन गोदामामध्ये इथिलीन 
वाय॒ भरतात. फळे नैसर्गिक 
रीतीने पिकताना त्यांच्यातन 
हाच वाय॒ बाहेर पडतो. दिवस 
सरतात तसे गोदामाचे तापमान 
कमी करतात. यामळे केळी 
गरजेपेक्षा जास्त पिकत नाहीत 
मग त्यांना सपरमार्केटमध्ये 
नेण्यासाठी शीतकरण व्यवस्था 
असलेल्या ट्रकमध्ये लादतात. 


लुस होत असलेल्या 


1 प्रजाती 





केळी नाजूक असल्यामुळे रोगराई, कीड 
आणि खराब हवामान या आपत्तींना 
लवकर बळी पडतात. पुरेशी काळजी घेतली 
नाही तर केळ्याचे संपर्ण पिकच नष्ट होऊ 
शकते, ज्यामळे शेतकऱ्याचे आर्थिक 
नकसान होते आणि अन्नाचा महत्त्वाचा 
स्रौतही नष्ट होतो. 


पर आल्यामळे केळ्याचे पीक नष्ट होऊ शकते 
पराचे पाणी रोपांना मळापासन उखडतात 
त्यांना आधार देणारे खांबही पाडन टाकतात 
मोठया चक्रीवादळांमळे केळ्यांचे घड आणि 
पाने तटन खाली पडतात. ब्लो डाऊन सारख्या 
वादळात केळ्याचे संपर्ण शेत काही मिनिटांतच 
नष्ट होते. यामळे शेतकऱ्यांचे केवळ आर्थिकच 
नव्हे तर त्यांच्या घरादाराचेही नकसान होते 
आणि त्याचे कटंब बेघर होते 


ब्लॉकी सिगाटोका ही एक बरशी आहे 
जगातील सर्व केळी उत्पादक क्षेत्रामध्ये तिचा 
वावर असतो. हा रोग 1969 साली 
होडरसमध्ये प्रथमच आढळन आला. तिथन 
तों दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेत पसरला 
आणि शेवटी दक्षिण प्रशांत महसागरातील 
बेटांवर पोहोचला. ब्लॅक सिगाटोका हा अत्यंत 
संसर्गजन्य रोग आहे आणि तो वाऱ्यासोबत 
सहजपणे इतरत्र पसरतो. बरशीनाशक या 
रोगाला थोपवन धरू शकतात. पण ही 
रसायने महागडी असतात, तसेच ती 
विषारीही असतात. त्यामळे ती मजरांच्या 
आरोग्यात्रा धोकादायक असतात 


मोको रोगराई सक्ष्म जीवाणंमळे पसरते 

केळ्यांना ती आतन-बाहेरून पर्णपणे सडवन 
टाकते. कॅरेबियन, दक्षिण आणि मध्य 
अमेरिका येथे हा रोग आढळून येतो. या 
रोगाचे वाहक किटक फळांमध्ये वास्तव्य 
करतात आणि रोग पसरवतात. शेतात 
वापरतात ते चाक वा इतर धारदार अवजारे 
यांच्यावर हे जीवाण असतील तर तेसद्धा हा 
रोग पसरव शकतात. संसर्गित रोपांच्या 
मळांनी इतर रोपांच्या मळांना स्पर्श 
केल्यासही रोग पसरू शकतो. हे जीवाण 
दिस शकत नसल्याने एकदा रोग पसरला 
की पिके वाचवणे कठीण असते. यासाठी 
मजर सर्व अवजारांना निर्जतक करतात 
आणि संसर्गित रोपांना इंजेक्‍शनेद्वारा औषधे 
देतात. 


नेमॅटोड नावाचे जंत केळ्याच्या रोपाच्या 
मळांवर हल्ला करतात. हे जंत केळ्याच्या 
मेळांमध्ये शिरकाव करतात. यामळे 
केळ्याची पाने लाल, जांभळी किवा काळी 
पडतात. नेमॅटीसारडळड नावाची रसायने या 
जंतंपासन रोपांचा बचाव करू शकतात 

दुसऱ्या पद्धतीत, रोपे कापून आणि शेत 
नांगरून तसेच ठेवले तर सर्यप्रकाश या 
जंतंचा नाश करतो. पण काही शेतांना 
यासाठी तीन वर्षे इतका मोठा काळही 
लाग शकतो. शेतातील मजर एवढा मोठा 
काळ बेकार राहू शकत नाहीत. त्यामळे 
नेमॅटोडचा नाश करण्यासाठी रसायनांची 
मदत घेतात. 





केळी आणि पर्यावरण 


केळ्यांच्या विशात्र आकाराच्या शेतींमळे 
उष्णकटिबंधातील वर्षावनांना बरीच हानी 
पोहोचली. केळीच्या रोपांची  त्रागवड 
करण्यासाठी मोठया प्रमाणात जंगत्रे साफ 
केली गेली. ही वने पर्वी हजारो विविध 
प्रजातींच्या वनस्पती आणि प्राण्यांनी समद्ध 
होती. काही प्रजातींचा शोध तर संशोधकांना 
अलिकडेच लागला होता. जंगत्रे साफ 
केल्यामळे या प्रजातींनी आपत्तने घरच 
गमावले आणि या प्रजाती नामशेष 
होण्याच्या मार्गावर आल्या 


एखाद्या जमिनीवर दरवर्षी, एकाच पिकाचे 
उत्पादन घेतले तर त्याला मोनोकल्वर असे 
म्हणतात. मोनोकल्चरमळे त्या क्षेत्रा एक 
प्रकारची कत्रिम इकोसिस्टम तयार होते. अशी 
इकोसिस्टम॑ पर्यावरणालरा हानीकारक असते 
इकोसिस्टम म्हणजे असे पर्यावरण जिथे 
वनस्पती आणि प्राणी जगतात, वाटतात. 
मोनोकल्चर परिस्थितीत, शेतकरी एकाच 
प्रजातीचे संगोपन करतात. त्यामळे त्या 
वातावरणात निसर्गत: जग॒ शकणाऱ्या इतर 
अनेक प्रजाती नष्ट होतात 


एकाच जमिनीत एकच पीक वारंवार घेत 
राहिल्यास जमिनीचे नकसान होते. एक 
पीक घेतल्यानंतर जमिनीला पन्हा 
सपीक बनण्यासाठी आणि पोषक घटक 

गोळा करण्यासाठी वेळ लागतो. मग 
शेतकरी नवी जंगले कापन नवीन शेती 
करतात. तेथील माती नापीक झाली की 
तिलाही सोडन देतात. मातीला धरून 
ठेवणारी रोपांची मळे नसल्यामळे ल्यामुळे 
वेगवान वारे आणि पावसात मातीची 
झीज होते. अशा जमिनींमध्ये नवी पिके 
उगवू शकत नाहीत. 


केळ्यांवर  फवारण्यात येणारी बरीचशी 
किटकनाशके आणि रासायनिक खते विषारी 
असतात. त्यांच्यामुळे मजुरांना कर्करोग 
होण्याची शक्यता असते. ही रसायने 
पर्यावरणासही घातक असतात. वाऱ्यासोबत 
केळ्याच्या पानावरील रसायने हवेत 
मिसळतात आणि हवाही प्रदुषित करतात 
मसळधार पावसामळे ही रसायने जवळच्या 
तलावांत आणि ओढटयांमध्ये मिसळतात 
त्यामळे मजर आणि त्यांची कटंबे यांचे 
पिण्याचे पाणी प्रदुषित होते. केळ्यावर 
फवारल्यानंतर त्यातील समारे 40% रसायने 
शेतातील मातीत मिसळून जातात आणि 
नव्याने उगवणाऱ्या पिकांना प्रदुषित करतात 











सेंद्रिय केळी ही किडनाशक आणि रसायने न 
वापरता उगवतात. काही शेतकरी रासायनिक 
खतांऐवजी कॉफीची साले, शेण, माशांची हाडे 
आणि सागरी गवत या नैसर्गिक पदार्थांचा 
वापर खत म्हणन करतात. सेंद्रिय केळ्यांची 
लोकप्रियता वादत आहे. परंत जगात होणाऱ्या 
केळी उत्पादनात त्यांचे प्रमाण अद्याप बरेच 
कमी आहे. केळ्यांच्या रोपांच्या रांगेत 


मध्येमध्ये वेगळी पिके घेतली तरी जमिनीची ची 
सपिकता टिकन राहाते. याला कव्हर क्रॉप 
म्हणतात. यामळे एकच पीक सतत घेतल्याने 
होत असलेली जमिनीची हानी टाळता येते 
गवत आणि सोयाबीन यांसारखे कव्हर क्रॉप 
मातीची झीज होणेही थांबवतात. 





केळ्याचे भवितव्य 


अकरा देशांतील संशोधक एका प्रकल्पावर 
काम करत आहेत. यामध्ये ते लोकप्रिय 
केळ्याच्या आनवांशिक गणांचा अभ्यास 
करत आहेत. संशोधकांना या केळ्याचा 
सवास, रंग आणि पोत न बदलता त्यात 
काही नव्या जनकांचा अंतर्भाव करायचा 
आहे. यामळे ही प्रजाती नामशेष होण्याची 
शक्यता मावळेल. यातन संशोधक नवी 
खते आणि किडनाशके विकसित करू 
शकतीत्र जी रोगांना आणि किडींना अधिक 
चांगल्या प्रकारे प्रतिबंध करू शकतील. 
आशा आहे की नवी रसायने सध्याच्या 
तलनेत कमी प्रमाणात वापरावी लागतील 
यामळे मजरांचा धोकादायक रसायनांशी 
संपके बराचे कमी होईल आणि त्यांच्या 
आरोग्याची हानी होणार नाही. 


जगातील अनेक सेवाभावी संस्था केळ्यांच्या 
शेतमजरांचे आयष्य स॒धारण्याचे कार्य करत 
आहेत त्या शेतातील प्रतिकल 
परिस्थितीबद्दल लोकांमध्ये जागती निमौण 
करत आहेत. ज्या कंपन्या मजरांना योग्य 
वेतन देत नाहीत, आरोग्य सौयी परवत 
नाहीत, त्यांना संघटना बनव देत नाहीत 
अशा कंपन्यांच्या केळ्यांवर ग्राहकांनी 


बहिष्कार टाकावा असे आवाहन या संस्था 
ग्राहकांना करत आहेत. जमिनीचा योग्य न्याय व्यापार (5 1५०९) म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची योग्य किंमत देणारा व्यापार 


वापर हादेखील ग्राहकांच्या जिव्हाळ्याचा बाजारात अशा केळ्यांची किंमत जास्त असते. यामुळे शेतकऱ्यांची मिळकत चांगल्ली होते. कारण 
विषय आहे. बहतांशी केळी अशा जमिनीवर इथे केळ्यांचे उत्पादन आणि त्यांची वाहतूक मोठ्या कंपन्या करत नाहीत. न्याय व्यापार 
उगवली जातात जिथे पर्वी वर्षा वने होती करण्यासाठी केळ्यांच्या शेतात रसायनांचा वापर किमान असला पाहिजे आणि नैसर्गिक खतांचा 
अनेक संस्था ग्राहकांना असेही आवाहन करत वापर जास्त असला पाहिजे. जे शेतकरी आपल्या शेताची नोंदणी न्याय व्यापार म्हणून करू 
आहेत की त्यांनी मोठया कंपन्यांच्या इच्छितात त्यांना त्यांच्या केळ्यांना एक किमान किंमत मिळेल, याची खात्री दिली जाते. त्यांना ४ 
केळ्यांऐवजी स्थानिक भागात उगवणारी उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढी आर्थिक मदतही केली जाते. शेतमजुरांच्या कामाच्या ठिकाणी १ 
केळी खरेटी करावीत. परिस्थिती स॒धारण्यासाठीही त्यांना आर्थिक मदत केली जाते श 








